पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाकडील 
राज्य संरक्षित स्मारकांच्या जतन व संवर्धनासाठीच्या 
कामांच्या निविदा प्रारुपात सुधारणा करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. पुवसं- २०२२/प्र.क्र.१०/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ फेब्रुवारी, 2023 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुवसं- २०२२/प्र.क्र.१०/ 
सां.का.३, दि.०८.०८.२०२२. 

२) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहाळये संचालनालय यांचे पत्र क्र.जा.क्र.स्मारके/ 
२०२२/२९४९, दि.२३.१२.२०२२. 

३) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचाळनालय यांचे पत्र क्र जा.क्र.स्मारके/ 
२०२२/२९६७, दि.२७.१२.२०२२. 

४) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचाळनालय यांचे पत्र क्र जा.क्र.स्मारके/ 
२०२३/९०, दि.१३.०१.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचाळनाळयाकडील कंत्राटदारांची नामिकासूची रद्द करुन खुल्या 
निविदेद्वारे कंत्राटदार नियुक्‍त करण्याबाबत व निविदा प्रारुपात सुधारणा करण्याबाबत संदर्भ क्र.१ 
नुसार सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत करण्यात आल्या आहेत. राज्य संरक्षित स्मारकांच्या 
शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या जतन व संवर्धन कामांसाठी संचालनालयाने निविदा प्रसिध्द 
केली होती. या मार्गदर्शक सूचनांनूसार निविदांमध्ये तांत्रिक तपासणीमध्ये १०० पैकी ७५ किंवा त्यापेक्षा 
जास्त गुणांकन मिळणाऱ्या कंत्राटदारांचा लिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात 
आलेले आहेत. तथापि, संचालनालयाने प्रसिध्द केलेल्या निविदांमध्ये तांत्रिक तपासणीमध्ये ७५ पेक्षा 
कमी गुणांकन मिळत असल्याचे आढळून येत असल्याने संचालनालयाने मार्गदर्शक सुचनांमधील 
गुणांकणाबाबतच्या तरतूदींमध्ये सुधारणा करण्याचा तसेच पात्रता गुण ७५ ऐवजी ७० किंवा त्यापेक्षा 
जास्त असे करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२,३ व ४ येथील पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला 
आहे. 
२. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून संरक्षित स्मारकांचे जतन दुरुस्ती विषयक काम 
कंत्राटदारांकडून करण्यात येत नाही. त्यांचेकडून केवळ बांधकाम साहित्य पुरवठा व मजुर पुरवठा 
इत्यादी कामेच निविदा मागवून करण्यात येत आहे. त्यामुळे याबाबतची माहिती कोणताही कंत्राटदार 
देवू शकत नाही. परिणामत: त्याला Annexure-2 मधील अ.क्र.१ येथील बाबींसाठी २० पैकी ० गुण प्राप्त 
होतात. Annexure-2 मधील अ.क्र.२ मध्ये निविदाकाराकडून राज्य शासनाच्या पुरातत्व विभागाकडे 
मागील पाच वर्षात केलेले काम, केलेल्या कामाची रक्‍कम याकरीता वीस पैकी गुणांकन निर्धारीत 
करण्यात आले आहे. यातही मागील पाच वर्षांपैकी गेल्या तीन वर्षांपासून कोविड -१९ मुळे कुठल्याही 
प्रकारची कामे करता आली नसल्यामुळे कंत्राटदार या विषयीची माहिती देवू शकत नाही. परिणामत: 
त्याळा आव्यक तेवढे गुण प्राप्त होत नाही, असे संचालनालयाने प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुवसं- २०२२/प्र.क्र.१०/सां.का.३ 


३. सबब संचालनालयाच्या प्रस्ताव विचारात घेवून तसेच आवश्‍यकतेनुसार शासन निर्णय 
दि.०८.०८.२०२२ सोबतच्या Annexure-2 मध्ये सुधारणा करुन अ.क्र.१ व 2 एकत्रित करण्याची व 
पात्रता गुणांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

शासन निर्णय दि.०८.०८.२०२२ सोबतच्या Annexure-2 मध्ये सुधारणा करुन अक्र१व 2 
एकत्रित करण्यात येत आहेत. सुधारीत Annexure-2 सोबत जोडले आहे. तसेच तांत्रिक तपासणी 
मधील पात्रता गुणांची मर्यादा १०० पैकी ७५ किंवा त्यापेक्षा जास्त या ऐवजी ७० किंवा त्यापेक्षा जास्त 
अशी करण्यात येत आहे. Annexure-9 TAWA कायम राहील. तरी या सुधारणांनुसार यापुढे 
निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०२१६१७०३२१२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 
SU MANT DN: CN = SUMANT DINKAR PASHTE, C 
arashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = TOURISM AND 


D | N KA R PAS HTE CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 


Date: 2023.02.02 16:22:56 +05'30 


सु. दि. पाष्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई 
) सर्व विभागीय सहाय्यक संचालक, पुरातत्व विभाग 
) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य. 

४) लेखा व कोषाधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 


निवासी अधिकारी, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवड नस्ती सां.का. ३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक:पुवसं-२०२२/प्र.क्र.१०/सां.का.३, दि. ०२ फेब्रुवारी, 2023 सोबतचे विवरणपत्र (Annexure-2) 


ANNEXURE -2 
Sr.NO Description Marks Method of Marking 
1 The Firm/Bidder having experience in conservation & | No of /20 40 As per work completion certificate produced by the bidder in last 
repair work of Archeological Survey of India/ State | Project 10 years 
Archeology in last 10 years. e 15 to 25 marks for more than 10 and above completed projects 
e 10 to 15 marks for more than 5 to 10 completed projects 
e (to 10 marks up to 5 completed projects 
2 The amount of the project completed in Archeological | Amount /20 The bidders will be arranged in descending order depending upon 
Survey of India/ State Archeology in last 10 years. financial value of the projects completed in last 10 years 
e 15 to 25 marks Rs.5cr and above (any single project) 
e 10 To 15 Marks Rs.2cr To Rs.5cr (any single project) 
e () (0 10 Marks Rs.0 To Rs.2cr (any single project) 
3 The firm/bidder having experience in conservation & | No of /05 10 e 04+ marks for more than 07 completed projects in last 10 
repair work with Municipal Corporation/other Private | Project years 
Organization in last 10 years. e 03 to 02 marks for more than 05 projects in last 10 years. 
Amount /05 The bidders will be arranged in descending order depending upon 
financial value of the projects completed in last 5 years, then 
¢ 4+ marks can be given to highest value of total amount of 
completed projects in Indian Rupees 
* Rest of the bidders can be marked in descending order 
depending upon value of the completed project 
4 The Firm should have Managers, Engineers/Architects 20 As Per Old GR 
Technical person/Skilled Worker Team शासन निर्णय क्र.पुवसं-2022/प्र.क्र.10/सां.का.3, दि.08.08.2022 
5 Presentation on the project execution approach, 20 As Per Old GR 
methodology, assurance and availability of all resources शासन निर्णय क्र.पुवसं-2022/प्र.क्र.10/सां.का.3, दि.08.08.2022 
along with timelines. 
| Quantity of Machinery and Expertise in traditional 10 As Per Old GR 
methodology on archaeological conservation शासन निर्णय क्र.पुवसं-2022/प्र.क्र.10/सां.का.3, दि.08.08.2022 
Total 100 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 
SU MANT D | N KAR DN: CN = SUMANT DINKAR PASHTE, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = TOURISM AND CULTURAL 
PAS HTE AFFAIRS DEPARTMENT 

Date: 2023.02.02 16:23:13 +05'30" 


(सु. दि. पाष्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


